RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक १० ] 


शुक्रवार , मार्च २४, २०१७/ चैत्र ३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक २१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक साशा/ डेस्क -१( ४ )/पं.स./ सभा./निव./ २०१७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम 
९( १)( ब ) अन्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर पदसिद्ध सभासद म्हणून या जिल्हयाचे पंचायत समित्यांचे सभापती म्हणून निवड झालेल्या 
सभासदांची यादी उक्त अधिनियमाचे कलम ९( २ )( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
अनुक्रमांक पंचायत समितीच्या 

पंचायत 
सभापतींचे नाव 

समितीचे नाव 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


कायमचा पत्ता 


( १ ) 


वैभववाडी 
कणकवली 
देवगड 


|urmp39 


लक्ष्मण पुरुषोत्तम रावराणे 
भाग्यलक्ष्मी भालचंद्र साटम 
जयश्री जयवंत आडिवरेकर 
मनिषा मधुकर वराडकर 
राजन लक्ष्मण जाधव 
यशवंत सुभाष परब 
रविंद्र मनोहर मडगांवकर 


मालवण 


रा. आचीणे, ता . वैभववाडी , जि . सिंधुदुर्ग 
रा . आयनल गावठण, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग 
मु . विठाईदेवी , पो . फणसगाव , ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग . 
रा. थळकरवाडी , चौके, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग 
मु . पो. पावशी, बौद्धवाडी, ता. कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग 
रा . धुळापेवाडी , तुळस , ता . वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग 
रा . सोनार आळी, सांगेली, सावरवाड, ता . सावंतवाडी, 
जि . सिंधुदुर्ग . 
मु . पो. मोरगाव , टाकवाडी , ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग 


कुडाळ 


वेंगुर्ला 
सावंतवाडी 


८ 


गणपत अनंत नाईक 


दोडामार्ग 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १४ मार्च २०१७. 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


भाग एक - अ ( को .वि .पु.) - २१ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २४, २०१७/ चैत्र ३, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक साशा / डेस्क -१( ४)/ जि . प. अध्यक्ष अधिसूचना/ २०१७. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे 
कलम ४२ (१) अन्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष म्हणून निवड झालेल्या सभासदाचे नाव उक्त अधिनियमाचे कलम ९(२)( ब) अन्वये 
खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


कायमचा पत्ता 


जिल्हा परिषद 
अध्यक्षाचे नाव 


जिल्हा परिषदेचे 

नाव 
( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


सावंत रेश्मा रविकांत 


घर नं . ७८९ , मु . पो . माजगाव, कुंभारवाडा , 
ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग. 


जिल्हा परिषद , 
सिंधुदुर्ग . 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २१ मार्च २०१७ . 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


